RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ ९-२५, २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३ ९ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२२ ९ 


शनिवार , सप्टेंबर २६, २०१५ / आश्विन ४ , शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप - कलम ( ३)] 

अधिसूचना क्र . १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप -नियम ( २ ) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / (३१९ / १५)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप -कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२) , 
( ३), ( ४), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील : 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १ ९ ३ ९ 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल ती 


तारीख 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


सर्व 


३० सप्टेंबर २०१५ 


१ अंजनेरी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक. 


अंजनेरी 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९ ३ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th September 2015 


See section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION - 1 


[ See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 319/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
applied 


Date Remarks 

of 
Applications 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


All 


30th September 2015 


Anjinery Minor 
Irrigation Tank , 
Tal. Trimbakeshwar , 
Dist . Nashik . 


Entire Command Area 
of Anjinery Minor 
Irrigation Tank . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५ , २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९ ३ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ /( ३१९ / १५ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अंजनेरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता , 
नाशिक पाटबंधारे 
विभाग, नाशिक . 


कलम . - ६( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १ ) , 
१२( २ ), १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३ ( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १६ ( १ ), १६ ( ४ ) , १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २) , २१( १ ), २२, २३( १ ), २६ ( १) , 
४१, ४२ ( १ ), ६८ ( १ ) , ४४, ४५, ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 


कलम . - ६ ( ५ ), ४२ ( २ ). 


अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक , लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण , नाशिक . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९ ३ ९ 


G 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated the 24th September 2015 


NOTIFICATION - 2 


[ See Act Section 1 ( 3 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA , 1015 /(319/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the 

powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act, section 2 (f). 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. No. 


Canal Officers 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area 
of Anjinery Minor 
Irrigation Tank . 


Executive Engineer , 
Ratnagiri Irrigation 
Division (South ), 
Ratnagiri. 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1) , 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 
18 (6 ), 18 (9 ), 19 (2 ), 21 ( 1 ), 22 , 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47( 2 ), 48 , MMISF 
Rule Section 3 . 


Sections 6 (5 ), 42 ( 2 ) . 


Superintending 
Engineer , 
Kokan Irrigation 
Circle, Kuvarbao , 
Ratnagiri. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९ ३ ९ 


२३० 


शनिवार , सप्टेंबर २६, २०१५ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३७ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते. रुग्णालय , संकुल इमारत , ८ व १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . २२७/ सम -२.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( २०१५ चा महा. ५ ) याच्या कलम 
३ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग या अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ, 
खालील अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मधील त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या लोकसेवा, अर्जाचा नमुना व फी , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील 
प्राधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी आणि लोकसेवा पुरविण्यासाठी नियतकाल मर्यादा खालील अनुसूचीतील अनुक्रमे स्तंभ क्रमांक (३ ), 
( ४ ), (५ ), ( ६ ) आणि ( ७ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अनुसूची 


अ . क्र . 


लोकसेवा 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित कालमर्यादा 


अर्जाचा 


पदनिर्देशित अधिकारी 


प्रथम अपिलीय 


द्वितीय अपील 


नमुना व 


अधिकारी 


अधिकारी 


( असल्यास) 


शुल्क 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अपंग 


दर 


मोफत 


१. अस्थिव्यंगतज्ञ 


वैद्यकीय अधीक्षक 


उप संचालक 


प्रमाणपत्र 


आठवड्यातील 


२. नेत्ररोगतज्ञ 


अथवा जिल्हा 


आरोग्य सेवा 
( संबंधीत विभागीय 


बुधवार . 


शल्य चिकित्सक . 


( संगणकीय 
प्रणालीद्वारा ). 


३. कान , नाक , घसा तज्ञ 
४. मानसोपचारतज्ञ 


मंडळ ). 


२ 


जननी सुरक्षा 


जननी 


ग्रामीण भाग 


उप संचालक 


प्रसुतीनंतर 
७ दिवसात . 


योजना. 


सुरक्षा कार्ड . 


वैद्यकीय अधिकारी / 
अधीक्षक / शासकीय संस्थांचे 
अधिकारी. 


जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी , शहरी 
भाग-जिल्हा 


आरोग्य सेवा 
( संबंधीत विभागीय 


मंडळ ). 


शल्यचिकित्सक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १ ९ -२५, २०१७ / आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १ ९ ३ ९ 


७ 


अनुसूची 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


३ 


जननी शिशु 


७ दिवस. 


माता बाल 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


ग्रामीण भाग 


उप संचालक 


सुरक्षा योजना. 


संगोपन कार्ड . 


वैद्यकीय अधिकारी, 


आरोग्य सेवा 


रुग्णालये- वैद्यकीय 


( संबंधीत विभागीय 


जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी, शहरी 
भाग-जिल्हा 
शल्यचिकित्सक . 


अधीक्षक , 


मंडळ ). 


जिल्हा 
रुग्णालये- वरिष्ठ 


स्त्री रोगतज्ञ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ता . मा . कोळेकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९ -२५, २०१७ / आश्विन २७ - कार्तिक ३, शके १९ ३ ९ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 
G. T. Hospital Compound, 8th and 10th Floor, Mantralaya , 

Mumbai 400 001, dated the 8th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 

No. Misc . 2014 /CR -227 /CO - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Maharashtra Right to Public Service Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No. V of 2015 ), 
the Public Health Department, hereby notifies the public services to be rendered to the eligible 
persons mentioned in column (2 ) of the Schedule appended herewith , along with the stipulated 
time limit for providing such public services , Prescribed form of application and fee , the 
Designated Officers , First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities , therefor 
as specified in columns ( 3 ), (4 ), (5 ), (6 ) and ( 7 ) respectively , the Schedule appended herewith , 
for the purposes of the said Ordinance: 

Schedule 


Serial 

No. 


Name of the 

Public 
Service 


Time limit to 

provide 
services 
(working 
days). 

( 3 ) 


Prescribed 

Form of 
Application 
and Fee 

(4 ) 


Designated 
Officer by whom 
services will be 
provided 

(5 ) 


First 
Appellate 
Authority 


Second 
Appellate 
Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


(7 ) 


1 


Every 
Wednesday . 


Free of 
Cost 


1. Orthopedealosist 
2. Ophthalmologist 
3. ENT Specialist 
4. Psychiatrist. 


Medical 
Superintendent 
or Civil 
Surgeon . 


Deputy 
Director 
(Concern 
Circle ). 


Disability 
Certificate 
through on 
line Software 
system . 
Janani 
Suraksha 
Yojna . 


2 


Within 7 days 

Janani 
After Delivery . Suraksha 

Card . 


Deputy 
Director 
(Concern 
Circle ). 


Rural areas 
DHO 
Urban areas 
Civil Surgeon . 
Rural areas 
DHO 
Urban areas 
Civil Surgeon . 


3 


7 days 


MCP Card 


Medical Officer / 
Superintendent) 
Officer of Govt. 
Institute . 
PHC -Medical 
Officers, 
Hospitals-Medical 
Superintendent 
Dist . Hospital 
Sr. Gynecologist 


Janani 
Shishu 
Suraksha 
Yojna. 


Deputy 
Director 
(Concern 
Circle ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


T. M. KOLEKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


